मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग 
अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या 
अंतर्गत ३ विभाग व १२ उपविभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील २ पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २०/१०/२०२३ 


पहावे:- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय मुदत-२०२३/(१०१/२०२३)/जसंअ, दि.१३.०४.२०२३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. ३१.०८.२०२३ 
३) अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचे पत्र क्र.५९५/ 
आस्था-३/मुदतवाढ/२०२३, दि. ०५.०९.२०२३ 
४)आ(प्रशि),जलसंपदा विभागक्र.आढावा-२०२३/प्र.क्र.४२/आ.(पुनर्रचना) दि.११.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २ पदे SAM एकूण ३४६ पदांना दिनांक १.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत 
चाळू ठेवण्यास वरील संदर्भीय क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 
संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्राने प्राप्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र.२ व संदर्भीय पत्र क्र. ३ अन्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ 

विभाग व १२ उपविभागीय कार्यालयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४४ व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 

२ पदे SHIM एकूण ३४६ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास Testes 
अटींच्या अधीन राहून शासन मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


१. उपरोक्‍त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील . 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसावी. 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या 
वेतनाचा खर्च महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा 


“मागणी क्रमांक आय-५ ( नियत अस्थाई आस्थापना)” एकूण पदे ३४४ 


४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, सर्वसाधारण ८०(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) विविध पाटबंधारे मंडळांना भांडवली अंडादान, (०४) (02) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली SSS (४७०१ आय १७१) 


व मागणी क्र. आय-५ (रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना) एकूण पदे २ 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, सर्वसाधारण Lo (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत ,(०२) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 


हे आदेश वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक 
३१.०८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२०१७११३३१७२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


सहपत्र i परिशिष्ट ‘ST व 'ब' Digitally signed by JAYA PRAVIN POTDAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

JAYA p RAVI N ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a6bf66f95dd09d40d69a5737642a79f0e7da9d31 
50abc54cc7bad607088c7c18, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=45E2D63499928F8B69AB9E8EA3E7CBAB44 
D2E79B3CF5C253F37180C7E6DE4371, cn=JAYA PRAVIN 
POTD. 


AR 
Date: 2023.10.20 17:14:12 +05'30' 


(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१.महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२.महाळलेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३.वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५.मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 
६.आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७.मुख्य अभियंता (दवप्र) व सस कार्यासन आ(प्राशि), मंत्रालय, मुंबई. 
८.अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 
९.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला 
१०.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, अमरावती. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


११.कार्यकारी अभियंता कालवे संकल्पचित्र विभाग, अमरावती 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/ अकोळा/वाशिम/यवतमाळ/बुलढाणा 
१३.अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


परिशिष्ट “अ 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ, दि. २०/१०/२०२३ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 

ie 2 3 8 
१) | अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, | १) अधीक्षक अभियंता १ 
अमरावती २) उपअभियंता/सहा.अधीक्षक २ 
अभियंता 
) अधीक्षक १ 
) क.अ./स.अ.श्रे.-२/शझ्ा.अ. ४ 
) मुख्य आरेखक १ 
६) अनुरेखक १ 
) १ 
) 
) 


प्रथम लिपीक 
वरिष्ठ लिपीक ५ 
टंकळेखक 


3 

१० उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 
) कनिष्ठ लिपीक ४ 
) भांडारपाल १ 
१३) वाहनचालक १ 
) नाईक १ 
) शिपाई/पहारेकरी ३ 
) चौकीदार Q 
एकूण ३२ 
पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती | १) कार्यकारी अभियंता १ 
अन्वेषण विभाग, अमरावती २) उपकार्यकारी अभियंता १ 
3) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. ४ 
१ 

१ 


) 
) 
) 
४) विभागीय लेखापाल 
५) प्रथम लिपीक 
६) वरिष्ठ लिपीक षु 
७) कनिष्ठ लिपीक ४ 
८) टंकलेखक २ 
९) आरेखक १ 
१०) अनुरेखक ३ 
१ 
१ 
१ 


एकूण 33 
पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ,दि.२० /१०/२०२३चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (२) 


कार्यालयाचे नाव 


पदसंख्या 


२ 


6 


१) पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग क्र.२, 
अमरावती 


उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./ क.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

७ स्था. अ. सहाय्यक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


१ 


A 


AN 


20 eC 
a उ... २८. >. >. <> >> 


१ 


o~ 
ae 


OO WW OO WW 0 O .O (जडो 


एकूण 


me) 
~ 


2) पाटबंधारे प्रकल्प 
उपविभाग, अचलपूर 
(बांधकाम) 


१) उपविभागीय अभियंता 
2) स.अ.श्रेणी-२/झा.अ./क.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 

8) कनिष्ठ लिपीक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


pe ee ©) 


Oo VW 0 AV 09 0 0 9 


एकूण 


re) 
ios 


3) पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग, क्र. ४ 
धारणी 


१) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 


९) शिपाई 
१०) चौकीदार 


क... हती 


से क... कब 909 909 .O न्य 


एकूण 


re) 
ios 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ,दि.२०/१०/२०२३ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (३) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


6 


४ & पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग क्र. ३ 
अमरावती 


१) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
2) स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 
8) कनिष्ठ लिपीक 
५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 
८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


१ 


o~ 
ae 


-0 WwW 0 ww O -0 -0 -O 


एकूण 


4) grat प्रकल्प 
उपविभाग क्र. १ मुर्तिजापूर 
(बांधकाम) 


१) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
२) स.अ.श्रेणी-२/झा.अ./क.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 
8) कनिष्ठ लिपीक 
५) टंकलेखक 
६) अनुरेखक 
७ स्था. अ. सहाय्यक 
८) शिपाई 


एकूण 


६) लघु पाटबंधारे उपविभाग 
मंगरुळपिर (बांधकामासाठी 
रुपांतरीत) 


१) उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी 
2) स.अ. श्रेणी-२/छा.अ./क.अ. 
3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


(कार्यकारी अभियंता 


४) वरिष्ठ लिपीक 


पाटबंधारे प्रकल्प व 
जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, 
अमरावती अंतर्गत) 


६) अनुरेखक 

७ टंकलेखक 
८) वाहनचालक 
९) चौकीदार 
१०) शिपाई 


) 
) 
) 
५) कनिष्ठ लिपीक 
) 
) 
) 


AI OO © OO O© A OO जले 


एकूण 


-O 
an 


ys १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ, दि. Qo /१० /२०२३चे 


सहपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (४) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


6 


७ बोर्डी नाला प्रकल्प 
उपविभाग क्र. १ 
चांदुरबाजार (बांध) 


१)उपविभागीय अभियंता 

2) स.अ.श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. 
३) स्था. अ. सहाय्यक 
४ वरिष्ठ लिपीक 
५) कनिष्ठ लिपीक 
६) टंकलेखक 

७ अनुरेखक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


-0 A -0 © © A O ०७८ CK -5 


एकूण 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
विभाग, अकोला 


१) कार्यकारी अभियंता 

२) उपकार्यकारी अभियंता 
३) क.अ./ शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
४ विभागीय लेखापाल 

५) भांडारपाल 

५) प्रथम लिपीक 

६) वरिष्ठ लिपीक 

७ कनिष्ठ लिपीक 

८) टंकलेखक 

९) आरेखक 

१०) अनुरेखक 

११) वाहनचालक 

१२) नाईक 

१३) शिपाई 

१४) चौकीदार 


एकूण 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ, दि. २०/१०/२०२३ चे 


सहपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (4) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


6 


१ पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग, 
अकोला 


९) शिपाई 
१०) चौकीदार 


१ 


o~ 
ae 


O WNW OO AW 90 0 0 त्त 


एकूण 


me) 
~ 


२) पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग, वाशिम 
(मुख्यालय अकोला) 


१) उपविभागीय अभियंता 


९) शिपाई 
१०) चौकीदार 


१७. ... ही 


सले आ... का. WW 909 लि. जज 90 


एकूण 


me) 
ios 


३) पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग, 
खामगाव 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 


) 
2) टंकलेखक 

3) स्था. अ. सहाय्यक 
४ वाहनचालक 


एकूण 


४ पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग क्र. १, 
अमरावती 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 


२) स्था. अ. सहाय्यक 
३) वाहनचालक 


O #0 OO] 20 | -0 WW -0 _O 


एकूण 


Co 
yl 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


जलसंपदा विभाग झासन निर्णय क्र.मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ, दि. २०/१०/२०२३चे 


सहपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (६) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
pan 2 3 8 
५ पाटबंधारे प्रकल्प | १) उपविभागीय अभियंता १ 
अन्वेषण उपविभाग, | २) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/झा.अ. ५ 
यवतमाळ ३) वरिष्ठ लिपीक १ 
४ कनिष्ठ लिपीक १ 
५) टंकलेखक १ 
६) अनुरेखक १ 
७ स्था. अ. सहाय्यक 3 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई ३ 
१०) चौकीदार १ 
एकूण १८ 
3 | कालवे संकल्पचित्र विभाग, | १कार्यकारी अभियंता १ 
अमरावती २) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी | ३ 
३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. १७ 
४) प्रथम लिपीक १ 
५) वरिष्ठ लिपीक ४ 
६) कनिष्ठ लिपीक ७ 
७) लघु टंकलेखक १ 
८) आरेखक १ 
९) सहा. आरेखक १ 
१०) अनुरेखक ५ 
११) भांडारपाल १ 
१२) वाहनचालक १ 
१३) शिपाई ७ 
१४ चौकीदार १ 
एकूण ५१ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ 


परिशिष्ट- “ब” 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२३/(२४१/२०२३)/जसंअ, दि. २०/१०/२०२३चे 


सहपत्र 


रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांची माहिती. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव कर्मचा-याचे नाव पदनाम | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
ea 2 २ 8 4 
कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण 
विभाग, अमरावती अंतर्गत 
१) बोर्डीनाला प्रकल्प उपविभाग | १) श्री. लहानु तुकाराम मजूर । २८/०२/२०२९ 
क्र.१ चांदूरबाजार (बांधकाम) वानखेडे 
एकूण पदे १ पदे 
2 ।कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला 
अंतर्गत 
१) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण १) श्री. सारंग मारोतराव मजूर | ३०/०६/२०२५ 
उपविभाग, यवतमाळ गुरनुले 
एकूण पदे १ पदे 
अनु.क्र.१-२3 एकूण २ पदे 


KKKEKK 


पृष्ठ १० पैकी १० 


